आय.टी.डी.पी. क्षेत्रातील ग्रामीण 
रुग्णालयांतर्गत प्रयोगशाळा तंत्रज्ञाची (पाणी 
नमुने) ३१ अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२१/प्र.क्र.१३३/आरोग्य-३अ, 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २० मे, २०२१. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. अपदे-२०२०/प्र.क्र.२००/आरोग्य-३अ, 
दिनांक ३०.०९.२०२० 
२) शासन निर्णय ,वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.१५.०२.२०२१. 
३) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने), मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/कक्ष 
७अ/टे-६/आयटीडीपी प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ /१८४२/२०२१, दिनांक ०४.०५.२०२१ 
शासन निर्णय :- 


आय.टी.डी.पी. क्षेत्रातील ग्रामीण रुग्णालयांतर्गत प्रयोगशाळा तंत्रज्ञाची (पाणी नमुने) ३१ 
अस्थायी पदांना उपरोक्त अ.क्र. १ येथील दिनांक 30.08.2020 च्या शासन निर्णयान्वये दि. 
१.०९.२०२० ते दि.२८.०२.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदतवाढ संपुष्टात 
आल्याने सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने), मुंबई यांनी उपरोक्‍त अ.क्र. 3 
येथील दिनांक ०४.०५.२०२१ च्या पत्रान्वये ३१ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनास 
सादर केला आहे. 


२. या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या 
आय.टी.डी.पी. क्षेत्रातील ग्रामीण रुग्णालयांतर्गत प्रयोगशाळा तंत्रज्ञाची (पाणी नमुने) ३१ अस्थायी 
पदांना दि. १.०३.२०२१ ते दि. ३१.०८.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२१/प्र.क्र.१३३/आरोग्य-३अ 


३. सदर अस्थायी पदांचे वेतन खालील लेखाशीर्षामध्ये खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा खर्च सन 
२०२१-२०२२ या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


अ.क्र लेखाशिर्ष 

१ मागणी क्रमांक आर-१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वेद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, (००१) (०८) (०८) प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामीण रुग्णालयाइतका 
दर्जा वाढविणे (२२१००४१३) 


४. BT aed निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दिनांक- १५.०२.२०२१ 
च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२६१७५५४८७९१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by 
Sanjeev Sanjeev Harishchandra 
Harishchandra_ Dhuri 

> Date: 2021.05.20 16:45:26 
Dhuri 0530 
(सं.ह.धुरी) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/ळलेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई /नागपूर. 
२. आयुक्त,आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३. संचालक (१), आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने), मुंबई. 

५. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई 

६. निवडनस्ती (आरोग्य-३अ) 


पृष्ठ ५पैकी५ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२१/प्र.क्र.१३३/आरोग्य-३अ 


परिशिष्ट-अ 
(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक- अपदे-२०२१/प्र.क्र.१३३/आरोग्य-३अ, 
दिनांक - २० मे, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र) 


अ.क्र ग्रामीण रुग्णालयाचे नांव अस्थायी पदे 
जिल्हा - अमरावती 

ed ग्रामीण रुग्णालय, चिखलदरा fa 
2. ग्रामीण रुग्णालय, धारणी ed 
जिल्हा - पालघर 

3 ग्रामीण रुग्णालय, मोखाडा eT 
8. ग्रामीण रुग्णालय, वाडा ॥ कका 
4. ग्रामीण रुग्णालय, तलासरी i 
g ग्रामीण रुग्णालय, मनोर eC 
9. ग्रामीण रुग्णालय, कासा कका 
2 ग्रामीण रुग्णालय, जव्हार ed 
९ ग्रामीण रुग्णालय, डहाणू कका 
जिल्हा - नाशिक 

(१०. | ग्रामीण रुग्णालय, त्र्यंबक A (| 
(१८. १ १, ग्रामीण रुग्णालय, हरसुल ae 
वेर. ग्रामीण रुग्णालय, पेठ fe 
१३. ग्रामीण रुग्णालय, घोटी कका 
१४. ग्रामीण रुग्णालय, वणी ee 
१५. ग्रामीण रुग्णालय, कळवण ७ शिक्का 
१६. ग्रामीण रुग्णालय, देवळा es  )ओ)11| 
१७. ग्रामीण रुग्णालय, सुरगणा ed 
जिल्हा- नंदुरबार 

१८. ग्रामीण रुग्णालय, धडगाव किंग 
१९. ग्रामीण रुग्णालय, अक्कलकुवा fee 


पृष्ठ ५पैकी५ 


शासन निर्णय HATH: अपदे-२०२१/प्र.क्र.१३३/आरोग्य-३अ 


जिल्हा - गडचिरोली 
20, ग्रामीण रुग्णालय, एटापल्ली fa 
२१. ग्रामीण रुग्णालय, भामरागड fa 
२२. ग्रामीण रुग्णालय, अहेरी a 
23. ग्रामीण रुग्णालय, सिरोंचा काशा 
२४. ग्रामीण रुग्णालय, धानोरा fe 
२५. ग्रामीण रुग्णालय, कुरखेडा "(| 
२६. ग्रामीण रुग्णालय, चामोर्शी eC 
२७. ग्रामीण रुग्णालय, आरमोरी ae 
२८. ग्रामीण रुग्णालय, आष्टी fa 
जिल्हा - नांदेड 
२९. ग्रामीण रुग्णालय, गोकुदा हग 
(उपजिल्हा रुग्णालय) 
30. ग्रामीण रुग्णालय, मांडवी ॥ 
34: ग्रामीण रुग्णालय, माहुर (१ | 
एकूण ३१ 


पृष्ठ ५पैकी५ 


